प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा 
दुग्धविकास प्रकल्प यांना विभाग प्रमुख 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण- २०१८/ प्र.क्र. २३/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया यांना 

लिहिलेले अ.शा.प.क्र.एईओ-१११७/५/२०१७/दहा, दि.२९.१२.२०१७ 

२) आयुक्त WI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी-१२ 
(१७)/सीआर-१७८/राकृवियो/२०१७/पसं-६, पुणे-६७,दि.१०.०१.२०१८ 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 

४) शासन निर्णय कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक : 
एमएलके-२०१६/प्र.क्र.२७/पदुम-८, दि.१७.१०.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


वाचा-४ येथील शासन निर्णयान्वये, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, 
अकोला, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, व लातूर या ११ जिल्ह्यांमधील 
३,०२३ गावांमध्ये दुध उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या सहकार्याने विशेष दुग्ध 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, सदरच्या प्रकल्पासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध होणार आहे. सदरच्या प्रकल्पाचा कालावधी हा ३ वर्षाचा आहे. वाचा 
१ येथील दि.२९.१२.२०१७ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये श्री.आर.एच.ठाकरे (भाप्रसे) यांच्याकडे प्रकल्प 
अधिकारी, विदर्भ मराठवाडा विशेष दुग्ध प्रकल्प या पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आळेला आहे. सदर 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती देण्याकरिता, प्रकल्प संचालक यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा विशेष दुग्ध प्रकल्प यांना याद्वारे विभाग प्रमुख म्हणून 
घोषित करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१८/ प्र.क्र. २३/ पदुम-४ 


वाचा ३ येथे नमूद शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट भाग पहिला, उप विभाग - एक अ.क्र.१, नियम 
क्र.२ अन्वये, प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३२७१६४८२२३१०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | वध व ति 
Kiran Virtanen 


8e00b9c1a35b509d1f6850ddcc783bdb1 
ULUN AKAF ८५ tar 


(किरण कुरुंदकर) 
शासनाचे सचिव 
Wd: 


Ee) 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्त, AIA महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय आयुक्त, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद 
१) जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपुर, लातूर, 
नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र was विकास मंडळ, अकोला. 
१४) उपसचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५) उपसचिव, दुग्धव्यवसाय विकास, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


£38) 


GS o~ 
ee  ः<>2 थब्ऱ> 


त won 


१६) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पू) मुंबई 

१७) प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, सिव्हील 
लाईन्स, नागपूर. 

१८)महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ (महानंद), गोरेगाव (पू) मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१८/ प्र.क्र. २३/ पदुम-४ 


१९) प्रादेशिक सहआयुक्त WRI, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद व लातुर विभाग. 

२०) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद व लातुर विभाग 

२१) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२२) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२३) जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२४) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वर्धा. 

२५) निवड नस्ती पदुम ४ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


